दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
वन विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५/ फ-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १९ जुले, २०२१ 
संदर्भ: १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६. 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अपंग-२०१३/प्रक्र.३५/अ.क.-२, 
दि.३०.५.२०१८ 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि.१२.११.२०२०. 
४ केद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. ०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र.दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, 
दि. ०२.०२.२०२१. 
६) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या 
दि.७.७.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 
प्रस्तावना: 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगांसाठी शासन सेवेतील पदांची 
पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ४ येथील दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केळी आहे. तद्नुसार केंद्र शासनाच्या व 
राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर असलेली समान पदे तसेच ज्या पदांची पदनामे भिन्न असली तरी, केंद्र शासनाने 
प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप समान आहेत अशी गट-अ ते 
गट- ड संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार व केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ 
रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये नमूद नसलेल्या संवर्ग सुनिश्चितीचा प्रस्ताव प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या दि.७.७.२०२१ रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात 
आला होता. तज्ञ समितीने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ अन्वये केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. ४ येथील 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली आहेत. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ञ समितीच्या दि.७.७.२०२१ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार 
वन विभागातील पदे खालीलप्रमाणे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यात येत आहेत :- 
आ केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर असलेली समान संवर्ग तसेच ज्या पदांची पदनामे 
भिन्न असली तरी, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या संवर्गाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


समान आहेत अशी गट- अ ते गट- ड संवर्ग विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित 
करण्यात येत आहेत 
बो केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट नसलेले तथापि, वन विभागाच्या 
आस्थापनेवरील संवर्ग सोबतच्या विवरणपत्र-ब मध्ये दर्शविल्यानुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात येत 
आहेत. 
क) ट्रक चालक, लाँच चालक, माहुत हे संवर्ग तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुनिश्चित 
करण्यातून वगळण्यात येत आहेत. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१९१७०५४२०११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
कपनी (1000000001. 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=84261302514df14d17b0d46bb1422d22bfc355b1a840e 


LAKKAS 0 0 ती 
(अ.का.लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई, 

सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. मा. मुख्य सचिव यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अमुस/प्र.स./सचिव, 

८. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९. सचिव, मा. सभापती, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 

१०. सचिव, मा. अध्यक्ष, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई, 

११. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (सर्व) 

१६. मुख्य वनसंरक्षक (सवी/वनसंरक्षक (सर्व) / उप वनसंरक्षक (सर्व) / विभागीय वन अधिकारी (सर्व) 
१७. महालेखापाल -१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुबंई/नागपूर 
१८.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ), 

१९. निवडनस्ती, फ-४ कार्यासन महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc 40 AD -O 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.एफएसटी-०६/२१/ प्र. क्र. १६५ / फ-४, 
दिनांक १९ जुलै, २०२१ चे सहपत्र 
केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर असलेली समान पदे तसेच ज्या पदांची पदनामे भिन्न 
असली तरी, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप समान 
आहेत अशी गट-अते गट-ड संवर्गातील वन विभागाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करणे 


विवरणपत्र- अ 
अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
| पश्युवैद्यकिय 5, ST, BN, RW, Dw, AAV तज्ञ समितीच्या 
अधिकारी SE, H, MF निर्णयानुसार 
२ मुख्य वन 5, ST, W, BN, RW, | a) B, LV केद्र शासनाच्या 
साख्यिकी SE, H, ७, MF b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, BA, OL, रोजीच्या 
CP, LC, Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
d) ASD(M), SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
3 वन अभियंता 5, ST, W, BN, MF, | 80, HH केद्र शासनाच्या 
RW, SE, C b) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving अधिसूचनेप्रमाणे 
(a) to (c) above 
४ वन सांख्यिकी ।5, 5, ७५ BN, RW, | a) B, LV केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७, MF b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, BA, OL, OAL, BLA, BLOA, | रोजीच्या 
CP, LC, Dw, AAV,MDy अधिसूचनेप्रमाणे 
9 ASD(M), ID, SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 
षु उप वन अभियंता | 5, 5, ७५, BN, MF, | a)D, HH केद्र शासनाच्या 
RW, SE, C b) OA, OL, CP, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving अधिसूचनेप्रमाणे 
(a) to (७ above 
द प्रशासकीय ST, W, SE, H a) 8, LV केद्र शासनाच्या 
अधिकारी 0) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, रोजीच्या 
00/,१/१/ अधिसूचनेप्रमाणे 


d) SLD, MI 
e) MD involving(a) to (d) above 


पृष्ठ ११ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
७ वरिष्ठ स्विय 5, ST, BN, RW, a) B, LV केद्र शासनाच्या 
सहाय्यक SE, H, ७ b) HH दि.४.१.२०२१ 
० OA, OL, BL, OAL, BLA, BLOA, । रोजीच्या 
CP, LC, Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
) 
e) MD involving(a) to (d) above 
८ Rag सहाय्यक | S,ST,BN, RW, a) B, LV केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७ b) HH दि.४.१.२०२१ 
) OA, OL, BL, OAL, BLA, BLOA, । रोजीच्या 
CP, LC, Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
९ कार्यालय 5, ST, W, RW, SE, | a) 8, LV केद्र शासनाच्या 
अधिक्षक H, ७, MF b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, BA, OL, BL, OAL रोजीच्या 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
d) SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
| लघूलेखक S,ST,W,MFSE, | a)B, LV केद्र शासनाच्या 
उच्चश्रेणी H b)OA,OL,BL,CP,LC,Dw,AAV,MDy । दि.४.१.२०२१ 
c) ASD (M), SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving(a) to (c) above अधिसूचनेप्रमाणे 
| लघूलेखक S,ST,W,MFSE, | a)B, LV केद्र शासनाच्या 
निम्नश्रेणी H b) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, दि.४.१.२०२१ 
AAV, MDy रोजीच्या 
० ASD (M), SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
७) MD involving (a) to (0) above 
१२ सहायक 5, ST, W, BN, JU, | a)D, HH केद्र शासनाच्या 
अभियंता CL, MF, RW, SE, ७ b) OA, OL, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving (a) to (0) above अधिसूचनेप्रमाणे 
१३ शाखा अभियंता ।5, 5, ७/, 8९, JU, ।8)0, HH केद्र शासनाच्या 
CL, MF, RW, SE, ७ b) OA, OL, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
७) MD involving(a) to (0 above अधिसूचनेप्रमाणे 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
१४ सहायक वन 5, ST, W, BN, MF, | a) B, LV केद्र शासनाच्या 
सांख्यिकी RW, SE, H, ७ b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, BA, OL, OAL, BLA, रोजीच्या 
BLOA,CP, LC, Dw, AAV, MDy अधिसूचनेप्रमाणे 
9 ASD(M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
१५ वन क्षेत्र सर्वेक्षक । S,ST,W,L,MF, | a)D,HH केद्र शासनाच्या 
SE,RW,C b) OA, OL, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving (a) to(c) above अधिसूचनेप्रमाणे 
१६ कनिष्ठ अभियंता | 5, ST, BN, KC, a) D, HH केद्र शासनाच्या 
MF, b) OA, OL, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
RW, SE, H, ७ c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving (a) to (c) above अधिसूचनेप्रमाणे 
१७ मुख्य लेखापाल | 5, BN, MF, RW, a) D, HH केंद्र शासनाच्या 
SE, ७ ७) OA, BA, OL, BL, OAL, दि.४.१.२०२१ 
BLOA, BLA,LC, Dw, AAV रोजीच्या 
0 MD involving (a) to (0) above अधिसूचनेप्रमाणे 
१८ सर्वेक्षक S,ST,W,L,MF, | a)D, HH केद्र शासनाच्या 
SE, RW, ७ b) OA, OL, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD Involving (a) to (0 above अधिसूचनेप्रमाणे 
१९ वरिष्ठ सांख्यिकी | 5, 5 ,//, 8९, MF, | a) B, LV केद्र शासनाच्या 
सहायक RW, SE, H, ७ 0) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA, BA, OL, OAL, BLA, रोजीच्या 
BLOA, CP, LC, Dw, AAV, MDy अधिसूचनेप्रमाणे 
d) ASD(M), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२० कनिष्ठ 5, ST,W, BN, MF, | a) LV केद्र शासनाच्या 
सांख्यिकी SE, H b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
सहायक ० OA,BA, OL, BL, CP, LC, Dw, रोजीच्या 
AAV अधिसूचनेप्रमाणे 


d) ASD (M), MI 
e) MD Involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
२१ वाणिज्य 5, ST, W, BN, RW, | a) 8, LV केद्र शासनाच्या 
लेखापाल SE, H, ७, MF b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OA,BA, OL, BL, OAL, CP, रोजीच्या 
LC, Dw, AAV, MDy अधिसूचनेप्रमाणे 
d) SLD, MI 
e) MD Involving (a) to (d) above 
२२ उप लेखापाल  ।5, ST, W, MF, a) LV केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७, RW b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
) OA, OL, OAL, BL, BA, CP,LC, । रोजीच्या 
Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
d) ASD (५, MoD), SLD, MI 
e) MD Involving (a) to (d) above 
23 उप मुख्य 5, BN, MF, RW, a) D, HH केद्र शासनाच्या 
लेखापाल SE, C b) OA, BA, OL,BL, OAL, दि.४.१.२०२१ 
BLOA, BLA, LC, Dw, AAV रोजीच्या 
c) MD involving (a) to (0) above अधिसूचनेप्रमाणे 
२४ बिनतारी deat =| S, ST, ७/, MF, RW, | a) D, HH केद्र शासनाच्या 
चाळक SE, H, ७ b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving (a) to (0 above अधिसूचनेप्रमाणे 
२५ बिनतारीतंत्रज्ञ | S,ST,W, MF, RW, | a) 0, HH केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७ b) OL, BL, CP, LC, Dw, AAV दि.४.१.२०२१ 
c) SLD, MI रोजीच्या 
d) MD involving (a) to (0 above अधिसूचनेप्रमाणे 
२६ पशु परिचर 5, ST, W, MF, a) केद्र शासनाच्या 
RW, SE, H, ७ b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OL, Dw, AAV रोजीच्या 
d) ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
8) MD involving (a) to (d) above 
२७ लेखापाल 5, ST, MF, RW, a) B, LV केद्र शासनाच्या 
SE, ७ ७) D, HH दि.४.१.२०२१ 
) OA, OL, BA, BL, OAL, ७?, ७, । रोजीच्या 
Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 


d) ASD(M), SLD, MI 


e) MD involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५/ फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
२८ लिपीक 5, W, MF, RW, a) B, LV केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७ b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
० OA, OL, BA, BL, OAL, CP,LC, | रोजीच्या 
Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
d) ASD(M), SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
२९ ग्रंथालय परिचर | 5, 5, ७५ 8१९,॥(, | a) LV केद्र शासनाच्या 
KC, 22, ॥, RW, | b)D, HH दि.४.१.२०२१ 
SE, H c) OA, OL, BL, CP, LC, Dw, AAV । रोजीच्या 
d) ASD(M, MoD), ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
8) MD involving (a) to (d) above 
30 नाईक 5, ST, W, BN, RW, | a) B, LV केद्र शासनाच्या 
SE, H, ७, MF b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
c)OA,BA,OL,OAL,LC,Dw,AAV,May | रोजीच्या 
d) ASD (M, ModD), ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
8) MD involving (a) to (d) above 
३१ खलाशी 5, ST, BN, RW, a) B, LV, केद्र शासनाच्या 
SE b)D, HH दि.४.१.२०२१ 
c) OL, CP, LC, Dw, AAV रोजीच्या 
d) ASD (M,MoD), ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
e) MD involving (a) to (d) above 
32 पहारेकरी S,ST,W,BN,L, | a) केद्र शासनाच्या 
KC,PP,MF,SE, | b)D, HH दि.४.१.२०२१ 
-, ७ ० OA, OL, BL,CP,LC, Dw, AAV रोजीच्या 
d) ASD (M), SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
e) MD involving (a) to (d) above 
33 देखभाळ सेवक |S,ST,W,BN,L, | a)B,LV केद्र शासनाच्या 
PP,RW,SE,H,C | b)D,HH दि.४.१.२०२१ 
) OA, OL, BL, OAL, CP, रोजीच्या 
LC, Dw, AAV अधिसूचनेप्रमाणे 
d) ASD (५, MoD), ID, SLD, MI 
e) MD involving (a) to (d) above 
38 सहाय्यक S,ST,W,BN,L, | a) LV केद्र शासनाच्या 
स्वयंपाकी MF, SE, H, C 0) D, HH दि.४.१.२०२१ 
० OL, CP, LC, Dw, AAV रोजीच्या 
d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
) 


e) MD involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
३५ शिपाई S,ST,W,L,KC, | a)B, LV केद्र शासनाच्या 
PP,MF,RW,SE, |b) D, HH दि.४.१.२०२१ 
0 c) OA,OL,OAL,CP, LC,Dw,AAV रोजीच्या 
0) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI अधिसूचनेप्रमाणे 
) 


e) MD involving (a) to (d) above 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५/ फ-४ 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या वन विभागातील पदांबाबत 
प्रधान सचिव, सा.न्या.वि.स.वि. यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार व सा.न्या.वि.स.वि., 
शा.नि.दि.२.२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणे 


विवरणपत्र- ब 
अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शेरा 
१ विभागीय वन 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
अधिकारी SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
2 सहायक संचालक | S,ST,W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
(नविन पद) SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, ।_ c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
3 उप आयुक्‍त 5, ST, BN, RW, Dw, AAV तज्ञ समितीच्या 
पशुसंवर्धन SE, H, MF निर्णयानुसार 
(वन्यजीव) 
(नविन पद) 
8 सहायक आयुक्‍त 5, ST, BN, RW, Dw, AAV तज्ञ समितीच्या 
पशुसंवर्धन SE, H, MF निर्णयानुसार 
(वन्यजीव) 
(नविन पद) 
षु सहायक 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
रासायनिक SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
विश्लेषक PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
(नविन पद) category: LC, AAV only) 
& सहाय्यक 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
वनसंरक्षक SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
9 पर्यवेक्षक 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
८ हस्तशिल्प 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
निर्देशक SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
९ गृह प्रमुख 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, ७, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 


PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५ / फ-४ 


अ. क्र. पदनाम शारिरीक पात्रता दिव्यांग प्रवर्ग शरा 
१० शारीरिक प्रशिक्षण । 5, ST, W, BN, KC, a) LV तज्ञ समितीच्या 
ड्रिल शिक्षक JU, CRL, CL, PP, b) HH निर्णयानुसार. केंद्र 
MF, RW, SE, H, 0 c) LC, Dw, AAV शासनाच्या 
d) MD involving (a) to (5) above दि.०४.०१.२०२१ 
च्या 
अधिसूचनेनुसार 
११ कवायत शिक्षक 5, ST, W, BN, KC, a) LV तज्ञ समितीच्या 
JU, CRL, CL, PP, b) HH निर्णयानुसार. केंद्र 
MF, RW, SE, H, C c) LC, Dw, AAV शासनाच्या 
d) MD involving (a) to (0 above दि.०४.०१.२०२१ 
च्या 
अधिसूचनेनुसार 
१२ वन निरिक्षक 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
१३ मास्कलष्कर S, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
१४ चेनमन 5, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, C, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
१५ चाराकापणारा S, ST, W, a) LV तज्ञ समितीच्या 
SE, H, RW, ७, MF, b) Hearing Impaired (PD) निर्णयानुसार 
PP, LC, KC, BN, L c) Locomotor disability (Sub 
category: LC, AAV only) 
१६ नौका तांडेल S,ST,W, 8१, |, (७, | a) नान _b) OL, Dw तज्ञ समितीच्या 
JU, CRL, CL, PP, c) SLD, ASD(M) निर्णयानुसार 
ME, RW, 9, H, ७ d) MD involving (a) to (c) above 
१७ तांडेल 5, ST, W, BN, L, KC, | a) HH b) OL, Dw तज्ञ समितीच्या 
JU, CRL, CL, PP, c) SLD, ASD(M) निर्णयानुसार 


MF, RW, SE,H, C 


d) MD involving (a) to (c) above 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएसटी-०६/२१/प्र. क्र.१६५/ फ-४ 


Abbreviation 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long From 
1 || Blind 12 DW Dwarfism 
2 LV Low Vision 13 AAV Acid Attack Victim 
3 ID —s—iCYT Deaf 14 ASD Autism Spectrum Disorder (M-Mild, MoD- Moderate) 
4 [HH —esdY Hard of Hearing 15 |) | Intellectual Disability 
5 OL One Leg 16 SLD Special Learning Disability 
16. OAL One Arm and One Leg 17 MI Mental Illness 
7 CP Cerebral Palsy 18 MD Multiple Disabilities 
1s LC Leprosy Curd 19 OA One Arm 
19 BA Both Arms 20 BL Both Leg 
10 BLOA Both Leg and One Arm 21 BLA Both Legs Arms 
11 MDy Muscular Dystrophy 
Abbreviation 
Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr.No. | Abbreviation Long From 
1 $ Sitting 19 [PP sd Pulling & Pushing 
2 ST Standing 10 MF Manipulation with Fingers 
3 Ww Walking 11 SE Seeing 
4 BN Bending 12 [त | Hearing 
5 L Lifting 13 C Communication 
ies . | KC Kneeling and Crouching 14 JU Jumping 
7 CRL Crawling 15 CL Climbing 
1s RW Reading and Writing 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


